RNI No. MAHBIL / 2009 / 35527 


11111 


ANSL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ८ , अंक १८ ] 


शुक्रवार , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अव एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


. 


वाचा : 


अन्न सुरक्षा आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य 

सर्व्हे नंबर ३४१ , बांद्रा कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) 
मुंबई ४०० ०५१ , दिनांक १३ मे २०२२ 

शुद्धिपत्रक 
( १ ) अधिसूचना क्र . असुका / कार्यक्षेत्र / म . रा . / अ . व औ.प्र / १७२ / ७ , दिनांक ८ मार्च २०२२ 
( २ ) शुद्धीपत्रक क्र . असुका / कार्यक्षेत्र / म . रा . / अ . व औ.प्र / २४०/७ , दिनांक ३० मार्च २०२२ 

( ३ ) शुद्धीपत्रक क्र . असुका / कार्यक्षेत्र / म . रा . / अ . व औ.प्र / २८८ / ७ , दिनांक १५ एप्रिल २०२२ 
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६ , व अंतर्गत नियम व नियमन , २०११ . 
क्रमांक असुका / कार्यक्षेत्र / म . रा . / अ . व औ.प्र / ३६७ / ७ , दिनांक १३ मे २०२२.– अन्न सुरक्षा व मानके कायदा , २००६ , 

, अधिनियम , 
२००६ व अंतर्गत नियम व नियमने , २०११ अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील सहायक 
आयुक्त ( अन्न ) तथा पदनिर्देशित अधिकारी गट -अ व अन्न सुरक्षा अधिकारी , गट - ब यांचे कार्यक्षेत्र फेररचनेबाबत अधिसूचना क्रमांक 
असुका / कार्यक्षेत्र / म.रा. / अ.व औ.प्र / १७२ / ७ , दिनांक ८ मार्च २०२२ अनुषंगे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे या 
शुद्धीपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्यात येत आहे . 

( अ ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . ७ , पदनिर्देशित अधिकारी बृहन्मुंबई परिमंडळ -२ , अन्न सुरक्षा अधिकारी -६ यांचे कार्यक्षेत्रातील 
प्रभाग २०८ मध्ये नमूद कर भवन ऐवजी " विक्रीकर भवन " असे वाचावे . 

( ब ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . ११ , पदनिर्देशित अधिकारी बृहन्मुंबई परिमंडळ -६ , अन्न सुरक्षा अधिकारी , बृहन्मुंबई -२२ या 
कार्यक्षेत्रामध्ये प्रभाग क्र .५३ , ५४ , ५५ यांचेसमवेत “ प्रभाग क्र .५६ ( वोंवा उत्तर ) " असे वाचावे . 


( १ ) 


भाग चार - क - २२-१ 


२ 


१ 


17 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 
( क ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . १२ , पदनिर्देशित अधिकारी बृहन्मुंबई परिमंडळ -७ , अन्न सुरक्षा अधिकारी -२७ यांचे 

, 
कार्यक्षेत्रातील प्रभाग १६० मध्ये कुलन टर्मिनस ऐवजी “ कुर्ला टर्मिनस " असे वाचावे . 

( ड ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . १२ , पदनिर्देशित अधिकारी बृहन्मुंबई परिमंडळ -७ , अन्न सुरक्षा अधिकारी -३० यांचे 
कार्यक्षेत्रातील प्रभाग १४६ मध्ये “ बेगर्स होम " असे वाचावे . तसेच प्रभाग १४८ मध्ये ज्योतीनागड व डाहूळनागड ऐवजी " ज्योतीनगर 
व राहुल नगर " असे वाचावे . तसेच प्रभाग १४ ९ मध्ये दिलकनगर ऐवजी " टिळक नगर " असे वाचावे . 

( इ ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . १३ , पदनिर्देशित अधिकारी बृहन्मुंबई परिमंडळ -८ यांचे कार्यक्षेत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वार्ड एम ( पूर्व ) व वार्ड एन ( पूर्व ) ऐवजी " वार्ड एम ( पूर्व ) व वार्ड एन " असे वाचावे . 

( फ ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . १३ , पदनिर्देशित अधिकारी बृहन्मुंबई परिमंडळ -८ , अन्न सुरक्षा अधिकारी -३१ यांचे 
कार्यक्षेत्रातील प्रभाग १२ ९ मध्ये दफिकनगर ऐवजी " रफिक नगर " असे वाचावे . तसेच प्रभाग १३६ मध्ये अणुशक्तोमर ऐवजी “ अणुशक्ती 
नगर " असे वाचावे तसेच भे ऐवजी " ट्रॉम्बे " असे वाचावे . प्रभाग १३ ९ मध्ये मानखुर्द चिल्हो ऐवजी " मानखुर्द चिल्ड्रेन होम 
असे वाचावे . तसेच प्रभाग १४१ मध्ये हिंदुस्तान पेट्रोलोअप ऐवजी " हिंदुस्तान पेट्रोलियम " व आणिक गान ऐवजी " आणिक गाव " 
असे वाचावे . 

( ग ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . १३ , पदनिर्देशित अधिकारी बृहन्मुंबई परिमंडळ -८ , अन्न सुरक्षा अधिकारी -३२ यांचे 
कार्यक्षेत्रातील प्रभाग ११ ९ मध्ये समालो इस्ट ऐवजी " संघांनी इस्टेट " असे वाचावे . तसेच प्रभाग १२० मध्ये सेन्ट्रल गव्हर्नमेन्टको ऐवजी 
सेन्ट्रल गव्हर्नमेन्ट कॉलोनी तसेच जगडशा नगर " असे वाचावे . 

( ह ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . १ ९ , पदनिर्देशित अधिकारी , ठाणे , परिमंडळ -१ , अन्न सुरक्षा अधिकारी -०१ यांचे कार्यक्षेत्रात 
नमूद रायलादेवी – वागळे इस्टेट प्रभाग ऐवजी " वागळे इस्टेट " असे वाचावे . 
( क्ष ) उक्त अधिसूचनेतील अन्न सुरक्षा अधिकारी कोड क्र . नाशिक -१७ यामध्ये “ नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 

तालुका 
( मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्र वगळून ) , सटाना तालुका , सुरगना तालुका " या ऐवजी " नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुका 
( मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्र वगळून ) , सटाना तालुका , सुरगना तालुका व देवळा तालुका " असे वाचावे . 

( ज्ञ ) उक्त अधिसूचनेतील अ.क्र . ५८ , पदनिर्देशित अधिकारी , सातारा परिमंडळ -१ यांचे कार्यक्षेत्रात “ सातारा जिल्ह्यातील 
सातारा तालुका , पाटण तालुका , महाबळेश्वर तालुका , जावळी तालुका , वाई तालुका ” या ऐवजी " सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुका , 
पाटण तालुका , महाबळेश्वर तालुका , जावळी तालुका , वाई तालुका व खंडाळा तालुका " असे वाचावे . 

( च ) उक्त अधिसूचनेतील अनुक्रमांक २१ , पदनिर्देशित अधिकारी , ठाणे परिमंडळ -३ , अन्न सुरक्षा अधिकारी , ठाणे -७ यांचे 
कार्यक्षेत्रात नमूद नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तुर्भे प्रभागातील एपीएमसी मार्केट १ मधील लेन ए ते डी पर्यन्त व कांदा बटाटा 
मार्केट ऐवजी “ नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तुर्भे प्रभागातील एपीएमसी मार्केट १ मधील लेन एते डी पर्यन्त व कांदा बटाटा मार्केट , 
भाजीपाला मार्केट " असे वाचावे . 

( छ ) उक्त अधिसूचनेतील अनुक्रमांक २१ , पदनिर्देशित अधिकारी , ठाणे परिमंडळ -३ , अन्न सुरक्षा अधिकारी , ठाणे -८ यांचे 
कार्यक्षेत्रात नमूद नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तुर्भे प्रभागातील एपीएमसी मार्केट १ मधील लेन इ ते एच पर्यन्त व फळ , भाजीपाला 
मार्केट ऐवजी " नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तुर्भे प्रभागातील एपीएमसी मार्केट १ मधील लेन इ ते एच पर्यन्त व फळ मार्केट " असे 
वाचावे . 


. 


परिमल सिंह , भा.प्र.से. 

अन्न सुरक्षा आयुक्त , 
अन्न व औषध प्रशासन , म . राज्य . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


